ग्रामीण रुग्णालय, पूर्णा, जि.परभणी येथील 
इमारतीची व निवासस्थानांची दुरुस्ती बांधकामांच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.११६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १३ जून, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
ग्रारुपूर्णामुइवनिवासदुरुस्ती/9२३१-३२/२४, दिनांक 94.03.2028. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामीण रुग्णालय, पूर्णा, जि.परभणी येथील इमारतीची व वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-३ च्या निवासस्थान 


दुरुस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय, पूर्णा, जि.परभणी येथील इमारतीची व वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-३ च्या निवासस्थान 
दुरुस्ती कामांच्या खालील तक्त्यात नमूद विवरण कामांबाबत यासोबतच्या “परिशिष्ट- अ ते ब* मध्ये 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.१,४०,३८,७००/- व रु.१,५७,९४,१००/- इतक्या असे एकूण रु.२,९८,३२,८००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी अठ्ठयाण्णव लक्ष बत्तीस हजार आठशे फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
खालीलप्रमाणे कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम 


ie Repairs Rural Hospital old building, new building and premises at Rs.1,40,38,700/- 
Purna, Tq. Purna, Dist.Parbhani. 


२ Repairs Medical Officer Quarter Class-III-4, Qtr (8-1, Class-III-6.G-3 in Rs.1,57,94,100/- 
Rural Hospital at premises at Purna, Tq.Purna, Dist.Parbhani 


Total Rs.2,98,32,800/- 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 


मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


3: सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००-इतर 
कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३ - मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२९१२२७३०३७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c032943 1446ae8333a 
b89578925b2d77d3806165dbd487, 


postalCode=400032, st=Mahi hi 
p RA D ) | p p | S F i ber=AEEF37624AAGESEA1AAA99D244C6C2 
A5F135097E5C07486A35D423835B4EC728, 
KAVITA PRADIP PISE 
Date: 2024.06.14 13:55:52 +05'30' 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, छ.संभाजीनगर मंडळ, छ.संभाजीनगर. 


co Av AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, परभणी. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 
१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


| ie ow १८) 


2 a —~ —_. --__< qT. g pa ह —- ype 

POT. 1S, 0. Tear. 2027 / DS. वेंकट / कका दिंग%/०६/२०२*- 

न Name of Work:- ° REPAIRS TO RURAL HOSPITAL OLD BUILDING,NEW BUILDING AND 
PREMISES AT PURNA TQ.PURNA DIST.PARBHANI 


RECAPITULATION 
B Particular of Works Cost in Rupees - 
: A Main Work 
: REPAIR WORK 63,51,509.21 
CC Road 21,30,659.15 
CC Drain With Slab | 5,62,872.49 
Sub Total (A) 90,45,040.85 
B Ancillary Work 
Electrification 
a) Internal 8% 7,23,603.27 
y b) External 8% 7,23,603.27 
Sub Total (B) 14,47,206.54 
C Testing & Royalties 
Construction Material Testing 97,575.00 
Royalties 
b) Other Minerals 45,529.46 
Sub Total (C) 1,43,104.46 
Net Total of Works (A+B+C) 1,06,35,351.85 
D Provisions 
Labor Insurance 1% 1,06 353.52 
GST 18% 19,14,363.33 
Pe) Contigencies 4% 4,25,414.08 


Computerisation 2% 2,12,707.04 


1 TPS ME ito aN et RRR क... 
ve 


७०११५७० 


Particular of Works Cost in Rupees 
Price Escalation 5% 5,31,767.59 
Consultancy 2% 2,12,707.04 
Sub Total (D) 34,03,312.60 

Total Cost of Project (A+B+C+D) 1,40,38,664.00 


4 ४. 1,40, 3%, 700) — 


Sub te Engineer, 
we 


= APPROVED 
FOr RS. tt 3S 3B) 


wee nee. 
LLL LLL TOLLS OSS DS Cree eee, 


Cc a= टा 


Superintending Engineer, - 
P. W. Circle,Nanded 


४५५०५००३००... ००2... 


Aw वआआमसव3.,काययाा **५-<-.>.... -- 
+ eww >... 


SLO SLL OO oe we ee we oe rt 
oA mene ee nn 


Cee ding Engineer 
>} Public Works Circle,Ned: 


. ऐशा आ 
goorict Hosnital P 


१९ पाश. ax Og 


Name of Work:- REPAIRS TO MEDICAL OFFICER QUARTER,CLASS-III-4 
QTR.G+1,CLASS-III-6QTR.G+3 IN RURAL HOSPITAL PREMISES AT 
PURNA TQ.PURNA, DIST.PARBHANI 


RECAPITULATION 
Particular of Works Cost in Rupees 
A Main Work 
REPAIR WORK 83,28,775.92 
CC Road 15,46,628.20 
CC Drain With Slab : 3,46,890.02 
Sub Total (A) 1,02,22,294.14 
B Ancillary Work 
Electrification 
a) Internal 8% 8,17,783.53 
~~ 
} b) External 8% 8,17,783.53 
Sub Total (B) 16,35,567.06 
C Testing & Royalties 
Construction Material Testing : 90,815.00 
Royalties 
b) Other Minerals ; 16,524.80 
! Sub Total (C) 1,07,339.80 
Net Total of Works (A+B+C) 1,19,65,201.00 
D Provisions 
Labor Insurance 1% 1,19,652.01 
५. GST 18% ‘  21,53,736.18 


4 Contigencies 4% 4,78,608.04 


= of Works 
Computerisation 
Price Escalation 


Consultancy 


tak 


Sub Divisional Engineer, 
P. W. Subdivision,Purna 


| wee EE SS अ 
—= यी 
For RS. StH pn 


Cost in Rupees 


2% 2,39,304.02 
5% 5,98,260.05 
2% 2,39,304.02 
Sub Total (D) 38,28,864.32 
Total Cost of Project (A+B+C+D) 1,57,94,065.00 
Say ४, 1,57,94,100/ — 
NY i 
४ २ 


Executive ngineer, 
P. W. Divisioh,Parbhani 


Generally Approved by 


i ९-७ “८ 


Superintending Engineer, 
P. W. Circle,Nanded 


per ing Engineer 
blic Works Circle,Ned. 
re : 
Chief Engineer 
Public Works Regional Office 
Nanded 
<< । Ze Zz Surgeon 
कुकू टा. Hospital P 


११7) 


ie 


